महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (ता) 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 


संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 


निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी 


सल्लागार (वोया संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ 
रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१८५)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू../२०२०/प्र.क्र.२०, दिनांक ०३.११.२०२० 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तां) (क) वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५०० या संवर्गातील 
प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, निरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी MAMI (व)अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची 
हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 
जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सरदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते 
दिनांक १५/१२/२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या 
अभिवेदनांची संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२०१२०१११२१५४३१०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
[) R NAM D EO BHOSALE, by DR. NAMDEO KONDIBA 


IN: CN = DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE, C = 


KONDIBA BHOSALE यप esse nares 
( डॉ.ना.को.भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचाळलकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचाळलकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि.२१.१०.२०११ सोबतचे प्रपत्र "अ " 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) रू.५६१००-१७७५००/- (वेतनस्तर एस-२०) वेतनश्रेणीतील प्राचार्य,उपप्राचार्य,औ.प्र.संस्था, निरीक्षक, सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (व)मुख्याध्यापक,शातांवि 
इ. पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक १६/०१/२०१६ पर्यंतची तात्पुरती/हंगामी जेष्ठतासूची. 


अक्र | जेष्ठता अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग #( | जन्मदिनांक नियुक्‍ती सेवा । सेवा जेष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक नियुक्‍तीनंतर दिनांक प्रवेशाचा | दिनांक/मानी दिनांक अर्हता 
प्रवर्ग मार्ग व दिनांक 
बदलला पदोन्नती / 
असल्यास सरळसेवा 
त्यांचा 
दिनांक ) 
दिं २ ३ शिळा षु & mal ८ ९ शि | शिळ आणळागा 
१ ३अ । श्री.शिंदे सुरेंद्र अनुसूचित | ०१.०६.१९६४ | ०१.१२.२००८ | पदोन्नती |। ०२.०९.१९९५ | ३१.०५.२०२२ | यंत्र अभि. उच्च तंत्र शिक्षण विभाग शासन 
दत्तात्रय जाती पदवी प्रथम । निर्णय क्र.व्यशिअ-२००७/ (प्र.क्र. 
श्रेणी १२८६ । २०६/०७/व्यशि-१, 


दि.२४.१०.२००८ अन्वये पदोन्नती. 
कौ.वि.व उ. विभागाचे पत्र क्र.व्यशिअ 
-२०१०/(१९४/१०)/व्यशि-१, 
दि.२६.०९.२०१८ अन्वये श्री. 
तुपगाडगे यांच्या पदोन्नतीचा मानीव 
दिनांक ०२.०९.१९९५ देण्यात आला 
आहे. 


५अ | att. ढेंगळे भिमराज अनुसूचित । २५.०४.१९६३ | १०.१२.२००८ । पदोन्नती । १९.०९.१९९५ | ३०.०४.२०२१ | विद्युत अभि. | उच्च तंत्र शिक्षण विभाग शासन 
आत्माराम जाती पदविका, निर्णय क्र.व्यशिअ-२००७/ 
प्रथम श्रेणी (प्र.क्र.२०६/०७)/व्यशि-१, 
१९८२ दि.२४.१०.२००८ अन्वये पदोन्नती. 
कौ.वि.व उ.विभागाचे पत्र क्र.व्यशिअ 
-2090/(988/40)/ व्यशि-१, 
दि.२६.०९.२०१८ अन्वये श्री. अडगळे 
यांच्या पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
१९.९.१९९५ देण्यात आला आहे. 
९७अ | sha gd अनु.जमाती | 09-06-9868 | 39.92.2099 | पदोन्नती | 39.92.2099 | 39.04.2028 | यंत्र अभि. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन 
पदविका प्रथम निर्णय,क्र.व्यशिअ- 
श्रेणी ,१९८९ २००९/(३१५/०९)/व्यशि-१ 


दि.२१/१२/२०११ अन्वये गट-अ (क) 
(तां) पदावर पदोन्नती. पदोन्नती 
आदेशात श्री. गारे रामदास दगडू 
यांचे अगोदर श्री. पी. के.खुळे यांचे 
नाव. यापूर्वीच्या म्हणजेच दि. ७ 
जानेवारी २०१६ रोजी शासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या दि.१.१.२०१५ 
पर्यंतची अंतिम जेष्ठतासुचीमध्ये श्री. 
पी. के.खुळे यांच्या नावाचा समावेश 
नसल्याने त्यांच्या नावाचा समावेश 
करण्यात आलेला आहे. 


